“संकरा नेत्रालय” या वैद्यकीय संस्थेस ठाणे 
महानगरपालिका क्षेत्रात त्यांचे रुग्णालय 
स्थापनेकरिता बाजार भावापेक्षा कमी दराने ३० 
वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने ठाणे महानगरपालिका 
क्षेत्रातील भुखंड देण्यास मान्यता देणेबाबतच्या 
शासन निर्णयातील अटीमध्ये बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ठामपा-२११६/स.क्र.११५/प्र.क्र.३९/नवि-२३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०१ जानेवारी, २०१९ 


(9) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. ठामपा/हाविवि/वियोअंक/१५२२, 
दिनांक १५.१२.२०१५ 

(२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. ठामपा/शविवि/वियोअंक/१६२२, 
दिनांक २६.१०.२०१७ 

(३) शासन निर्णय सम क्रमांक दिनांक १३.०४.२०१८ 

(8) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. ठामपा/आयुक्‍्त/५२२/२०१८, 
दिनांक ०८.०८.२०१८ 


प्रस्तावना : - 

आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन क्र.१व २ च्या पत्राद्वारे “संकरा नेत्रालय” 
या वैद्यकीय संस्थेस ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात त्यांचे रुग्णालय स्थापनेकरीता भूखंड 
मिळणेबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला. 


ठाणे महानगरपालिकेच्या उपरोक्‍त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संकरा नेत्रालयास ठाणे 
महानगरपालिका क्षेत्रात रुग्णालय स्थापनेकरीता बाजार भावापेक्षा कमी दराने ३० वर्षाच्या 
भाडेपट्ट्याने भुखंड देण्यास संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयात नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, ठाणे महानगरपालिकेने संदर्भाधीन क्र. ४ च्या पत्रान्वये 
उक्त शासन निर्णयातील अटींमधील अट क्र. १, ७ व ८ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली 
आहे. 


तद्नुषंगाने शासन निर्णय दिनांक १३.०४.२०१८ च्या नमुद अटीमध्ये अट क्र.१व ८ मध्ये 
खालील बदल करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः ठामपा-२११६/स.क्र.११५/प्र.क्र.३९/नवि-२३ 


शासन निर्णय:- 


अट क्र. 


शासन निर्णय दिनांक १३.०४.२०१८ मधील मुळ अट 


सुधारीत अट 


| 


संकरा नेत्रालय रुग्णालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा 
अथवा करण्यात येणाऱ्या इास्त्रक्रिया व इतर वैद्यकीय 
प्रक्रिया/सेवा vo टक्के रुग्णांना मोफत असतील. या yo 
टक्‍्केची गणना करताना ठाणे महानगरपालिकेच्या 
कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत सेवांचा Warder 
असणार नाही. 


संकरा नेत्रालय रुग्णालयामार्फत 
पुरविण्यात येणाऱ्या अंर्तरुग्ण व बाह्यरुग्ण 
सेवा, प्रत्येकी Yo टक्के रुग्णांना मोफत 
असतील. 


यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या 
वर्ग-३ व ४ मधील कर्मचाऱ्यांना देण्यात 
येणाऱ्या मोफत सुविधा समाविष्ट 
असतील. 


ठाणे महानगरपालिका व संकरा नेत्र रुग्णालय यांचेमधीळ 
३० वर्षांचा भाडेपट्टा करार संपुष्टात आल्यानंतर व 
तदृनंतर ठाणे महानगरपालिका/ शासनाने उक्त 
भाडेपट््यास वाढ न देण्याचा निर्णय घेतल्यास उक्त 
इमारत/ संकुलाचा ताबा अस्तित्वातील सर्व अचल 
मालमत्तेसह ठाणे महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात 
येईल. 


ठाणे महानगरपालिका व संकरा नेत्र 
रुग्णालय यांचेमधीलळ 30 वर्षाच्या 
भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शार्तींचा 
भंग झाल्याने ठाणे महानगरपालिकेने 
सदरचा करारनामा रद्द केल्यास अथवा 
शासनाने Vat भाडेपट्ट्यास मुदतवाढ न 
देण्याचा निर्णय घेतल्यास, घसारा वजा 
जाता इमारतीचे उर्वरीत मुल्य संकरा नेत्र 
रुग्णालयास अदा करून ठाणे 
महानगरपालिकेमार्फत या रुग्णालय 
संकुलातील सर्व इमारती, साधनसामग्री, 
इतर चल व अचल मालमत्ता याचा ताबा 
घेण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०१०११७०४१२७२३२५ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Digitally signed by Shankar 
Trambak Jadhav 


Date: 2019.01.01 17:13:51 +05'30' 


(ठांकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
3) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठामपा-२११६/स.क्र.११५/प्र.क्र.३९/नवि-२३ 


४) आयुक्त, ठाणे महानगपालिका, जि. ठाणे 

५) उप सचिव (श्री.जाधव), नगर विकास विभाग, यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


६) महापालिका सचिव, ठाणे महानगपालिका 
७) निवड नस्ती, नवि-२३, नगर विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


